रेडीमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स अँड 
ज्वेलरी, सुक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व 
अभियांत्रिकी घटक याकरीता फ्लॅटेड 
Taya औद्योगिक संकुले (Parks) 
धोरण-२०१८. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.१५०/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २० जून, २०१८. 


संदर्भ: शासन निर्णय क्रमांक-२०१६/प्र.क्र.२०१/उद्योग-२ दिनांक: १४ फेब्रुवारी, २०१८. 


प्रस्तावना : 


रेडीमेड गारमेंट, जेम्स अँन्ड ज्वेलरी तसेच सुक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक व अभियांत्रिकी घटक यांना 


प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्योग विभागाने “रेडीमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स अँड ज्वेलरी, सुक्ष्म 


इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरीता vies गाळायुक्‍त औद्योगिक संकुले (Parks) धोरण- 
२०१८” संदर्भिय शासन निर्णयाव्दारे जाहीर केले आहे. सदर धोरणातील “औद्योगिक दराने वीज 


पुरवठा” याबाबी अंतर्गत ऊर्जा विभागामार्फत कार्यान्वयन आदेश (Operative Orders) जारी करण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतले आहेत. 


झासन निर्णय : 


(१) 


रेडीमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स अँड ज्वेलरी, सुक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरीता 
Ges गाळायुक्त औद्योगिक संकुले (Parks) धोरण-२०१८ मधील व्यावसायिक व व्यापारी 
सुविधांच्या व्यतिरिकतच्या उपक्रमांसाठी औद्योगिक दराने वीज उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

रेडीमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स अँड ज्वेलरी, सुक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरीता 
Ges Maya औद्योगिक संकुलांसाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या तरतुदीनुसार 
“Power Distribution Franchisee Model Through MoU Route” स्विकारता येईल. 


महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या मुक्‍त प्रवेश विनियम-२०१६ मधील तरतुदीनुसार रेडीमेड गारमेंट 
निर्मिती, जेम्स अँड ज्वेलरी, सुक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरिता फ्लॅटेड 
Tage औद्योगिक संकुलातील वैयक्तिक पात्र ग्राहकांना अपारंपारिक/पारंपारिक ऊर्जा 
Bae मुक्‍त प्रवेश्ाव्दारे वीज खरेदी करता येईल. तसेच महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या 
नेट PERT रेग्युलेशन-२०१५ व सुधारित २०१७ नुसार अपांरपारिक ऊर्जा स्त्रोता मार्फत पात्र ग्राहकांना 
स्वयंवापराकरिता वीज निर्मिती करता येईल. 


Power Distribution Franchisee Model Through MoU Route अंतर्गत महावितरण / 
महापारेषणच्या कार्यरत उपकेंद्र /अतिउच्चदाब वाहिनी पासून वीज पुरवठयाच्या जोडणीकरीता 
आवऱ्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधांची उभारणी समर्पित वितरण सुविधा (Dedicated Distribution 
Facility) अंतर्गत विकासक स्वखर्चाने करील. 


ane निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.१५० /ऊर्जा-५ 


2. हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८०६२११६०५१२७९१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Bhimashankar Yallappa Manta 
IN: 


Bhimashankar 
Yallappa Manta 


peo 
Beg 


(भि. य. Far) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत: 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३) मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 
४) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानभवन, मुंबई. 


Cc 


षु 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (उद्योग), उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मंत्रालयीन विभाग 
सचिव,महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सेंटर नं. १, १३ वा मजला, कफ परेड, मुंबई. 
१०) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, प्रकाशगड, बांद्रा (पूर्व, मुंबई-५१ 
११) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर 
१२) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई 
१३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१४) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 


(२ S&S ८४ 


) 
) 
) 
) 
) मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 
) 
) 
) 
) 


vo 


१५) अवर सचिव (ऊर्जा-३), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) कक्ष अधिकारी, (अर्थसंकल्प/व्यय-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

qo) निवड नस्ती (ऊर्जा-५), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८) ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


